राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई या १ (एक) 
अस्थायी पदाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ मार्च, २०१९. 


वाचा:- १) शा.नि.गृह विभाग क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परि-५, दिनांक १२.१०.२०१८. 
२) प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.रापअन्या/आस्था/ 
०६/२०१९, दिनांक ०६.०२.२०१९. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयामधीळल १ (एक) अस्थायी 
पदाला संदर्भ क्र. १ नुसार दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर 
शिपाई या १ (एक) पदाची मुदत दिनांक २८.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. प्रबंधक, राज्य परिवहन 
अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आता शिपाई या १ (एक) अस्थायी पदाला मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदरची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई 
या १ (एक) अस्थायी पदास दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ ही राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढण्याच्या 
तसेच निकाली काढलेल्या दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येक तीन महिन्यानंतर शासनास सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र पदनाम अस्थायी (तात्पुरती) । पदे निर्माण केल्याचा शासन 
पदे निर्णयाचा क्रमाक व दिनांक. 
शि न शिपाई शिंग Resolution No.MVA-1770/ 


703(B)-XIl, Sachivalaya, 
Bombay-32, Date-30" April, 
1971 


एकूण पदे |. "४. || 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनावरील कर, (००) ८००-इतर खर्च 
(००)(०२)-राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण (२०४१ ०१३४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परिवहन-५ 


३. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8, सदर BW निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३०२१४४१२६६४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Meghana 
Gaurav Shinde 


Date: 2019.03.02 14:45:05 +05'30' 


(मेघना गौरव रिंदे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 
१ 
२ 


3 
8 


पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अवर सचिव (बीयुडी-१/परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००५. 
निवड नस्ती - परिवहन -५. 


& 
9 
८ 


Cc 
ae 
~ ~~ ja CS ~~ — ~~ ~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


